राज्य योजना सन २०२२-२३ 

हक्‍क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे- 
राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्य 
परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (२४०६- 
२२४१) अंतर्गत चालू बाब प्रस्ताव. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र.१३५/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ ऑक्टोबर, २०२२. 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दिनांक ०४.०४.२०२२. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचे 
पत्र क्रमांक : कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.०९/१२८/२०२२-२३, दिनांक ०३.०६.२०२२. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नगापूर यांचे पत्र क्रमांक : कक्ष २२ 
(६)/योजना/प्र.क्र.१०/१७०४/२२-२३, दिनांक २९.०९.२०२२. 
४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नगापूर यांचे पत्र क्रमांक : कक्ष २२ 
(६)/योजना/प्र.क्र.१०/१८८०/२२-२३, दिनांक ११.१०.२०२२. 


प्रस्तावना :- 
सन २०२२-२३ आर्थिक वर्षाकरिता हक्क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे- राष्ट्रीय उद्याने 
आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (२४०६-२२४१) 


या लेखाशिर्षाअंतर्गत एकूण रु. १००००.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित करुन 
दिलेला आहे. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ चे परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२२ ला 
अनुसरुन सन २०२२-२३ या आर्थिक निधी वितरणाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 
करण्यात आल्या आहेत. 


३. संदर्भ क्रमांक २, ३ व ४ च्या पत्रान्वये सन २०२२-२३ करीता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी हक्क व विशेषाधिकार निर्धारीत 
करणे- राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (२४०६-२२४१) या 
योजनेतंर्गत रू. १२६५.४० लक्षचा प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केला आहे. त्या अनुषंगाने 
शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक १ चे परिपत्रक विचारात घेता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक २, ३ व ४ च्या पत्रान्वये केळेळी निधीची मागणी लक्षात 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र.१३५/फ-१ 


घेऊन हक्क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे- राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे 
पुनर्वसन (280§-2289) शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रान्वये रु. १२६५.४० लक्ष इतका निधी 
खालील अटी व शतींचे अधिन राहून वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


प्रस्तावीत खर्च:- लेखाशिर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ०२ पर्यावरणीय वनीकरण 
व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवांचे संवर्धन (00) (११) हक्‍क व विशेषाधिकार निर्धारीत 
करणे-राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (राज्य) (२४०६- 
२२४१) या लेखाशिर्षामधीलळ ५०-इतर या उद्दिष्टांत्गत सन २०२२-२३ मध्ये 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध होणा-या अनुदानातून खर्च करण्यात यावा. 


॥. वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या 
मर्यादेत, प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी 
विहीत केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या 
अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 


॥. सदरच्या खर्चाच्या अनुषंगाने आवश्‍यक असलेले लेखे व्यवस्थित/अचूक ठेवण्याबाबत 
दक्षता घ्यावी. 


iv. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांनी शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावातील बाबींची निकड लक्षात घेवून 
अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व सनियंत्रण प्रणाळीवर (बीम्स) वर उपलब्ध निधीच्या 
मर्यादेत निधी वाटप करावा. 

४. वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, शासन 


परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ चे 
काटेकोर पालन करावे. 


२ सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/ 
अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१९१४५५५७१४१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | 
५5॥095-1॥॥९॥२१॥॥॥ > 

SAWARDEKAR जाल 

(सिध्देशा सावर्डेकर) 

विशेष कार्य अधिकारी 

महसूल व वन विभाग 


प्रत, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र.१३५/फ-१ 


. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), अमरावती. 

. उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), बुलढाणा. 

. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 


७. ब-१, फ-२,फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


महसूल व वन विभाग झासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी ०५.२२/प्र.क्र. १३५/फ-१, 
दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०२२ सोबतचे विवरण पत्र. 


अ.क्र तपशिल प्रस्तावाची 
रक्‍कम 
पि लोणार सरोवरामधील संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या | ८००.०० 
मोबदला वाढवून मिळणे. 
2 सातारा जिल्ह्यातील कोयना व चांदोली अभयारण्यातील | ४६५.४० 
पुनर्वसन अंतर्गत पुनर्वसन वसाहतीमध्ये नागरी सुविधा पुरविणे. 
एकूण | १२६५.४० 


KKKKKKKKEKKKRKKKKA 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


